आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
आदिवासी विकास विभागाच्या 
कार्यक्रम खर्चाच्या योजनांतर्गत 
निधी वितरण. (मागासवर्गीय 
कल्याण) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र. ०२ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय, विस्तार इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १७ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा :- 


१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२२/ प्र.क्र.४३ / अर्थ-३, दि.४.०४.२०२२ व 
दि.८.०२.२०२३. 

२. शासन निर्णय, आ.वि.वि.,क्र. बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.०२/ कार्यासन-६, दि.०५.०४.२०२२, 
दि.२२.०४.२०२२, दि.२६.०४.२०२२ व दि.०६.०५.२०२२, दि.३१.०५.२०२२, दि.२४.०६.२०२२, 
दि.२०.०७.२०२२, दि.८.०८.२०२२ व दि.२०.०९.२०२२, दि.३०.०९.२०२२, दि.१७.१०.२०२२, 
दि.१९.१०.२०२२ व दि.१८.०१.२०२३. 


प्रस्तावना : - 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन १ येथील fe.¢.02.2023 रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
दिलेल्या सूचनांनुसार अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चांतर्गत योजनांकरीता सन २०२२-२३ या वर्षातील 
सुधारीत अंदाज निश्चित होईपर्यंतच्या कालावधीकरीता निधी वितरणाची मर्यादा विहित करण्यात 
आली आहे. तसेच या निधी वितरण मर्यादेनुसार निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण 
(BEAMS) वितरण प्रणाळीवर वितरणासाठी उपलब्ध करून दिलेला आहे. या अनुषंगाने आदिवासी 
घटक कार्यक्रमांतर्गत कार्यक्रम खर्चातील विभागाच्या योजनांकरीता संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील 
शासन निर्णयांन्वये वितरीत केलेला निधी, क्षेत्रिय कार्यालयांकडून प्राप्त सुधारीत अंदाज व शासन 
स्तरावरून प्रस्तावित सुधारीत अंदाज विचारात घेऊन वेतन या बाबीसाठी उर्वरीत वितरणासाठी 
उपलब्ध निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र. टी-५ या खाली 
सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांतर्गत अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या 
रकाना क्रमांक ५ प्रमाणे निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आळा आहे. सदर 
वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना 
करुन खर्च करावा. 

3. विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी त्यांच्या 
अधिपत्याखाळीळ आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित कराव्यात. तसेच सदर 
शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र 
अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देश्ाांचे काटेकोरपणे पालन 


करावे. 


8. 


सदर शासन निर्णय fea विभागाच्या संदर्भाधिन दि.४.०४.२०२२ व दि.८.०२.२०२२३ 


रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


& र 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२१५१३१५०७२६२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM 
RAJENDRA | 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
L DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
29d49742f96b79e4293421 ba2df 


ou= 
2.5.4.20=e2f54 
D EVA R A M a8a7 1cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
'=Maharashtra, 


postalCode=400032, st 


serialNumber=F617DED8E7182679ED107E6351 
1160B2054D23D8173AD985E5B569A5802CEAS 
A, cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 

Date: 2023.02.17 19:54:18 +05'30° 


(राजेंद्र दे.भवारी ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 


८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


qo. 
११: 


सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.१७.०२.२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक | २०२२-२३ साठीची सदर नियंत्रक 
अर्थसंकल्पिय शा.नि.न्वये अधिकारी 
तरतूद वितरीत 
करण्यात येत 
असलेली 
तरतूद 
|. १_| २ ३ | ck 4 गी 


मागणी क्रमांक-टी-५ 


२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण 


7 (09)(09) आदिवासी विकास | ०१-वेतन ६००००० ३००००.०० । आयुक्त, 
आयुक्‍तालय-क्षेत्रीय यंत्रणांचे आदिवासी 
बळकटीकरण फार्यक्रम खची विकास, 
(२२२५१३९३) नाशिक 

२ (०२)(२४) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र | ०१-वेतन २८५००० १४२५०.०० | आयुक्‍त, 
तपासणी [कार्यक्रम खची(२२२५४१२२) आदिवासी, 

संशोधन व 
प्रशिक्षण 
संस्था, पुणे. 

३ (0448) आदिवासी मुलांसाठी व | ०१-वेतन ११७७००० ५८८५०.०० आयुक्त, 
मुलींसाठी शासकीय वसतीगृह आदिवासी 
(कार्यक्रम खर्ची (2224D924) विकास, 

नाशिक 

g (09)(§0) आश्रमशाळा समुह(कार्यक्रम | ०१-वेतन ८५६०००० | ४२८०००.०० | आयुक्त, 
खर्ची (२२२५७३४) आदिवासी 

विकास, 
नाशिक 

4 स्वयंसेवी संस्थांना आश्रमशाळा व ३६-सहाय्यक अनुदाने ११५००००० | ६९००००.०० | आयुक्त, 
मुलोद्योगोत्तर आश्रमशाळा (वेतन) आदिवासी 
चालविण्यासाठी सहाय्यक अनुदान विकास, 
(२२२५ एफ १२९) नाशिक 
एकूण-२२२५ २२१२२००० १२२११०० 
२४२५-सहकार २२१२२००० १२२११०० 

६ (०१)(०८) महाराष्ट्र राज्य सहकारी ३६-सहाय्यक अनुदाने ३००००० ३००००.०० आयुक्‍त, 
आदिवासी विकास महामंडळास (वेतन) आदिवासी 
वित्तीय सहाय्य (कार्यक्रम खर्ची विकास, 
(२४२५०८५३) नाशिक 

एकूण २४२५ ३००००० ३००००.०० 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-५ २२४२२००० | १२५११०० 
RAJENDRA io er 
DEVARAM ‘zea 
BHAWARI टाल gs 3 tat 3 


Date: 2023.02.17 19:54:37 +05'30' 


